सन २०२३-२४ करीता faa 
वात्सल्य या केंद्रपुरस्कृत 
योजनेअंतर्गत निधी वितरीत 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- वात्सल्य-२०२३/प्र.क्र.9९/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २८ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 
१. केंद्र शासनाचे निधी वितरण आदेशा H.CW-II-22/23/2094-CW-Il (6-६८६३) (१, 
(२), (३) व (४) दि.३१ डिसेंबर, २०२३. 
२. वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.०८.१२.२०२३ 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत बाल संरक्षणाशी संबंधित कार्यान्वित यंत्रणेची गुणवत्ता वाढविणे आणि त्या 
बळकट करणे या उद्देशाने एकात्मिक बाल संरक्षण योजना ही योजना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार राज्यात सन २०१२-१३ पासून महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटीमार्फत राबिण्यात येत 
आहे. सन २०२२-२३ पासून सदर योजनेचा “PRM वात्सल्य” योजनेंतर्गत समावेश करण्यात आलेला 
आहे. सदर योजनेंतर्गत शासकीय व अशासकीय संस्थेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यात 
येते. सदर योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी केंद्र व राज्य हिऱड्याचे प्रमाण ६०:४० 
असे आहे. 

मिशन वात्सल्य योजनेतर्गत शासकीय तसेच, बाल सेवांशी संबंधित विविध योजना एकाच 
छत्राखाली आणण्यात आल्या असून, त्याद्वारे बाल न्याय अधिनियमान्वये नियंत्रित करण्यात येणाऱ्या बाल 
संरक्षण सेवांकरिता अंमलबजावणी यंत्रणांची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत महाराष्ट्र 
बाल संरक्षण संस्था (मुख्य कार्यालय), राज्य दत्तक ग्रहण संस्था, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, शासकीय 
बालगृहे / निरीक्षणगृहे, स्वयंसेवी बालगृहे / निरीक्षणगृहे, विशेष दत्तक ग्रहण संस्था, खुले निवारागृहे, 
बाल कल्याण समिती व बाल न्याय मंडळ या विविध घटकांकरीता कर्मचारी वर्ग, प्रशासकीय खर्च तसेच, 
इतर आवश्यक खर्च या बाबींसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येते. 

मिशन वात्सल्य योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त करण्याकरीता राज्य शासनामार्फत केंद्र 
शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्यानुषंगाने सन २०२३-२४ या अर्थसंकल्पीय वर्षाकरिता 


शासन निर्णय क्रमांकः वात्सल्य-२०२३/प्र.क्र.७९/का-०८ 


वाचा क्र.१ अन्वये केंद्र शासनाकडून PAM वात्सल्य योजनेसाठी केंद्र हिऊ्यापोटीचा निधी राज्य 


शासनास वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी त्यानुषांगिक राज्य हिऊ्यासह आयुक्‍त, महिला व 
बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासन विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
Pa वात्सल्य योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या अर्थसंकल्पीय वर्षाकरिता प्राप्त झालेला केंद्र 


हिस्सा व त्यानुषांगिक राज्य हिस्सा खालीप्रमाणे आयुक्‍त, ASST व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना 


वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रु.लक्ष) 


अ.क्र. 


लेखाशिर्ष 


अर्थसंकल्पीय 
तरतूद 


वितरीत निधी 


मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, १०२, बाळ कल्याण, (१६ शासकीय 
संस्था, (१६) (०१) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना 
(२२३५ 0००९), केंद्र हिस्सा, 

३१, सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) 


२४८७.२२ 


६१४.२९ 


मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, १०२, बाल कल्याण, (१६) शासकीय 
संस्था, (१६) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना 
(२२३५ ७०१८), राज्य हिस्सा, 

३१, सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) 


१६४७.२२ 


४०९.५३ 


मागणी क्र. एक्स 09, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, १०२, बाल कल्याण, १९९,इतर 
अशासकीय संस्थांना सहाय (००)(०२) एकात्मिक 
बाल संरक्षण योजना (२२३५ 0०२७), केंद्र 
हिस्सा, 

३१, सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) 


3633.30 


१४८५.७१ 


मागणी क्र. एक्स 09, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, १०२, बाळ कल्याण, १९९,इतर 
अशासकीय संस्थांना सहाय (००)(०२) एकात्मिक 
बाल संरक्षण योजना (२२३५ 0०३६), राज्य 
हिस्सा, 

३१, सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) 


२५५५.५२ 


९९०.४७ 


एकूण 


१०५६२३.६८ 


३५००.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वात्सल्य-२०२३/प्र.क्र.७९/का-०८ 


२. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 


आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 


असून सदर निधी खालीप्रमाणे बाबनिहाय खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
अ.क्र बाब केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा 
se | महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्था, पुणे ५०.३९ ३३.६० 
२ जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष ५५८.५० 302.33 
3 राज्य दत्तक स्रोत संस्था, पुणे ५.४० ३.६० 
४ शासकोय निरीक्षणगृहे/बालगृहे ४३२.०२|  २८८.०१ 
षु स्वयंसेवी संस्था (निरीक्षणगृहे/बालगृहे) ५२०.०२ ३४६.६८ 
A दत्तक स्रोत संस्था ६७.४४ ४४.९६ 
9 खुले निवारागृह २२.५० १५.०० 
८ बाल कल्याण समिती ३०४.९९ २०३.३२ 
९ बाल न्याय मंडळ १३८.७४ ९२.५० 
एकूण २१००.०० १४००.०० 
एकूणात एकूण (केंद्र-राज्य) ३५००.०० 


३. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 


सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व आहरण यांची 


राहील. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.०८.१२.२०२३ 


अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
च. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२२८१७०६०२६८३० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe08sdd 
J A N A R D A N bef06ea381e7e81401a472bbb966f7, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


प्रत, 


Cc WwW A OO 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


serialNumber=B7D8429F943427 129A6A081EE22 
3FEAC961CDD926C4D3542C55A470F22A7C7AE, 
cn=NILESH JANARDAN PATIL. 

Date: 2024.02.28 18:19:03 +05'30' 


( डॉ.निलेश ज.पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


५. ALAA राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वात्सल्य-२०२३/प्र.क्र.७९/का-०८ 


६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 
७. 
८ 
९ 


सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 


१०.महाळलेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

१२.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.उपायुक्‍्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 

१४.कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१५.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 


बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 


१६.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
१७.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१८. 


निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


